महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञाना महामंडळावर 
नामनिर्देशित संचालकांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्र. मातसं-२०२२/प्र.क. १९/से-२/३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक:- १३ एप्रिळ, २०२२ 
वाचा : 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, क्रमांक मातसं १७१६/प्र.क्र. २८६/ 
का. ३९, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ 
प्रस्तावना: 


संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार शासनाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना केली आहे. 
सदर शासन निर्णयात महामंडळाच्या संस्थात्मक संरचना निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
महामंडळाच्या संस्थात्मक संरचनेवर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती व शौक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित तज्ञ 
व्यक्‍ती यांची नामनिर्देशित संचालक म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णयः- 

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळावर नामनिर्देशित संचालक म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती 

करण्यात येत आहे: 
१ श्री. हेमंत दाबके (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ) नामनिर्देशित संचालक. 
2) श्री. आर.के.मथाई, (शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित तज्ञ) नामनिर्देशित संचालक. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्यांचा संकेतांक २०२२०४१३१८०४००७४११ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


id by LAXMAN VISHWANATH SAWANT 


LAXMAN VISHWANATH oe ‘A 
SAWANT aa 
(लक्ष्मण सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालाचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः मातसं-२०२२/प्र.क. १९/से-२/३९ 


६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

७. प्रधान सचिव (उदयोगा, उदयोग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई ३२ 
८. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 

१०. श्री. हेमंत दाबके (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ) नामनिर्देशित संचालक. 
११. श्री. आर.के.मथाई, (शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित तज्ञ) नामनिर्देशित संचालक 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१६. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


